शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या 
संस्थेसाठी मुलांच्या वसतिगृहाकरीता इमारत 
भाडयाने घेण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०२/प्रशा-२ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २३ जानेवारी २०२३ 


१) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०२१/प्र.क्र.9६(आ)/२०१०/शिक्षण-१, दिनांक ३१.०१.२०१२. 


२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण a औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः पदनि- 
१७१३/प्र.क्र.०७/१३/वैसेवा-२, दिनांक २०.११.२०२०. 


हासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः पदनि- 
१७१३/प्र.क्र.०७/१३/वैसेवा-२, दिनांक २७.०५.२०२१. 


AN 
~ 


we 


संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संवैशिवसं/शावैमनंदुरबार/वसतीगृह/खाजगी इमारत/भाडे/प्रमा/८<८५५/अ-५/२०२१, 
दिनांक २९.०६.२०२१. 


शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, mate: एनएमसी- 
२०१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-१, दिनांक १५.०७.२०२१. 


o~ 
a 
~m 


संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र W.DMER- 
१२०२१/३/२०२२/६)(), दिनांक १४.११.२०२२. 


& 


— 


७) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 08.03.2022. 


प्रस्तावना:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नीत ५०० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास शासनाने संदर्भ 
क्र. १ वरील दिनांक ३१.०१.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान केली आहे. तसेच सदर 
महाविद्यालयाकरिता वर्ग-१ ते वर्ग-४ ची ५१० पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक 
२०.११.२०२० व संदर्भ क्र. ३ वरील दिनांक २७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान केली 
आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार येथे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेश 
प्रक्रिया पुर्ण करण्यात आली. माहे फेब्रुवारी २०२१ पासून सदर महाविद्यालय कार्यान्वित झालेले असून 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०२/प्रशा-२, दिनांक 23 जानेवारी 2023. 


संलंग्नित रुग्णालय म्हणून जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नंदुरबार सदर महाविद्यालयास हस्तांतरित 
करण्यात आलेले आहे. झासनाच्या संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक १५.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
नंदुरबार येथे १०० विद्द्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व yoo खाटांचे संलग्नित 
रुग्णालय इमारत व अनुषंगिक बांधकाम करण्याकरीता ५३२.४१ कोटी इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये विह््यार्थी / विद्वद्यार्थीनींकरीता 
वसतिगृह इमारत बांधकाम देखील प्रस्तवित आहे. सदर महाविद्यालय व वसतिगृहांच्या इमारतीचे 
बांधकाम केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीमार्फत टर्न-की तत्वावर करुन घेण्याचे शासनाचे 
निर्देश असल्याने त्यास पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे उक्त महाविद्यालयात 
प्रवेश घेतलेल्या विह्यार्थ्याची वास्तव्याची सोय तातडीने होण्याच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोगाच्या मानकांची पुर्तता होण्याच्या दृष्टीने वापरास तयार असलेली खाजगी इमारत मुलांच्या 
विद्द्यार्थ्यांकरीता शासकीय दराने भाडेतत्वावर घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


झासन निर्णय:- 


१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ व २०२१-२२ 
मध्ये प्रवेशित विद्द्यार्थ्यांची वास्तव सोय तातडीने होण्याच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोगाच्या मानकांची पुर्तता होण्याच्या दृष्टीने वापरास तयार असलेली खाजगी इमारत शासकीय 
दराने भाडेतत्वावर घेण्यास व त्याकरीता प्रतिमाह रुपये ९५,८७०/- प्रतिमाह (स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या कराव्यतिरिक्‍त) इतके भाडे सदर संस्थेस १४- भाडेपट्टी व कर या उदिष्टांतर्गत उपलब्ध 
होणाऱ्या निधीतून भागविण्यास तसेच याकरीता सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर भाडेकरार इमारत महाविद्यालयास उपलब्ध करुन दिलेल्या दिनांकापासून अंमलात येईल 
व त्याची मुदत ०१ वर्ष कालावधी व त्यानंतर महाविद्यालयाच्या आवश्‍यकतेप्रमाणे जोपर्यंत शासकीय 
इमारत उपलब्ध होत नाही तो पर्यंत टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ शासन मान्यतेने करता येईल. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -१, अनुक्रमांक-१० 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०२/प्रशा-२, दिनांक 23 जानेवारी २०२३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२३११०७०६२३१३ असा आहे. हा Seat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 
JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND: 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 

EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
a, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢3417378f97d49 
3a8a277faa29f65459, 
pseudonym=85719993A847361CF1CE96786397786A408A4972, 
serial INumber=C1D08CFDEE92DA209D709F 5456D9EDE95236B8 
A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, cn=MAHADEO JOGDAND: 
Date: 2023.01.23 00:54:39 -08'00' 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 


२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

३. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

५. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


